मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या 

वापरासाठी असलेल्या शासकीय वाहनांच्या 

दुरुस्तीच्या खर्चास मंजूरी देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- वाहन-६०२१/प्र.क्र.२२/का.चार 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- प्रबंधक (मूळ शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. ०/50/२०२१/१५९ 
दि.१०/०२/२०२१,क्र. 2/50/२०२१/१७६ दि.११/०२/२०२१, क्र. P/SC/2029/282 
दि.०४/०३/२०२१ व क्र. ०/50/२०२१/२९९, दि.११/०३/२०२१ 
शासन निर्णय :- 
मा. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या वापरासाठी असलेल्या वाहनांच्या दुरुस्ती 
खर्चापोटी खालीलप्रमाणे झालेल्या एकूण रुपये ५,५५,४६२/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष पंचावन्न हजार चारशे 
बासष्ट फक्त) इतक्या खर्चास या आदेशाद्वारे प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ ।वाहन क्रमांक | गॅरेजचे नाव (देयक क्र. व दुरुस्तीचा |सन २०२०- fart  ।प्रशासकीय 
क्र दिनांक खर्च (रुपये) २१मध्ये ।प्रमुखास विभागाने 
झालेला  'मंजूरीचे मंजूर 
एकूण खर्च प्राधिकार करावयाची 
(रु.) असलेली | aha (रु) 
शिल्लक 
रक्‍कम (रु) 
१ एम एच-०१- ।पटनी ऑटो | TXAQ0-04980 १७,९८९ /- | ५७,४२२/- | २,५७८/- | १५,४११/- 
डी ई -७५०४ सर्व्हीसेस ।दि.०४/०१/२०२१ 
(डिझेल) 
२ 
GRA मोटर्स |१०७९-२०/२१ १,५१३/- 
एम एच-०१- दि.०३/११/२०२० ५९,३८४/- | ६१६/- | ७,५१७/- 
३ slat ३,५,५०/- 
२६५६ चोक्सी मोटर्स १०७७-२०/२१ 
(डिझेल) दि.०३/११/२०२० 
४ प्रगती २२७ ३,०६८/- 
ऑटोमोबाईल दि.०४/१२/२०२० 
स 
एम एच-०१- 
५ डी.ई.६७४६ | AYIA मोटर्स |TXZ20-08869  |।२६,९८८/- | ५८,५३४/- | १,४६६/- | २५,५२२/- 
(डिझेल) दि.०७/०१/२०२० 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-६०२१/प्र.क्र.२२/का.चार 


६ [एम एच-०१- 
डी.ई.७४६८ ।मधूबन मोटर्स | TXZ20-02 22 
(डिझेल) दि.१२/१२/२०२० । ३४,७१६/- | ४४,७१९/- ।१५,२८१/-। १९,४३५/- 
७ | VA एच-०१- 
डी.ई.७४७३ ।मधूबन मोटर्स ॥॥)८2२०-०८२५९ | २५,८४०/- | ४४,४४६/- | १५,५५४/- | १०,२८६/- 
(डिझेल) दि.०४/१२/२०२० 
८ [WA एच-०१- 
सी.पी. ७९३७ |मधूबन मोटर्स ॥॥)(2२०-०८९१६  । २६,१२०/- | ३५,८५६/- | १४,१४४/-| ११,९७६/- 
(पेट्रोल) दि.१७/१२/२०२० 
९ एम एच-०१- 
डी ई -६६८९ ।मधूबन मोटर्स ॥)८2२०-०९१०६ ८३६/- | ७१,२२३/- | 0.00/- | ८३६/- 
(डिझेल) दि.२१/१२/२०२० 
} एम एच-०१- 
डीई- चोक्सी मोटर्स |१०७२-२०/२१ प-९९७७- 
७४६५ दि.०३/११/२०२० ८६,४४१/- | ०.००/- | १९,१४८/- 
(डिझेल) 
i एन.आर.टाय | NILFE.08/09/202 
र त १५०/- 
सर्व्हिस 
१२ एम.एच ०१ ४४,०९८/- | ७७,७९४/- | ०0.००/- | ४४,०९८/- 
सी.पी.७९३६ ।मधूबन मोटर्स ॥)(2२०-१०२९८ 
(पेट्रोल) दि.१३/०१/२०२१ 
१३ | एम एच-०१- १,७७१/- ।१,४६,८३७/ शि २,६१७/- 
डी ई -६६८३ [AGIA मोटर्स ।॥)(2२०-०८२६५ - 
(डिझेल) दि.०४/१२/२०२० 
१४ प्रगती २२० ८४६/- णि i 
STETATETSS | FF.02/ 92/2020 
a 
१५ | एम एच-०१- 
डीई- मधूबन मोटर्स ॥)८2२०-०८६५०  । २६,६८१/- | ४५,००७/- | १४,९९३/- | ११,६८८/- 
७४८० दि.१२/१२/२०२० 
१६ | एम एच-०१- २७,१५४/- | ६७,५१५/- शि २७,१५४/- 
डीबी- मधूबन मोटर्स |॥)८2२०-०९८७४ 
२६५६ दि.०७/०१/२०२१ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-६०२१/प्र.क्र.२२/का.चार 


१७ |एम एच-०१- ।मधूबन मोटर्स ॥)८८२०-०९६६३  । २७,९६०/- | ४५,४७८/- | १४,५२२/- | १३,४३८/- 
डी ई -६९२३ दि.३१/१२/२०२० 

१८ | एम एच-०१- 
डीई- मधूबन मोटर्स |TXZ20-08838  |।६४,६७६/- |४१,१३३/- ।१८,८६७/- |४५,८०९/- 
६६९० दि.०६/०१/२०२१ 

१९ एम एच-०१- | TIRE KART |S0009394 893/- | 88, &§9/- - ४१३/- 
डीबी- अँड झेरॉक्स | f4.39/92/2020 
२६५६ 

२० | VA एच-०१- 
डीई- मधूबन मोटर्स ॥)८2२०-१०६६५  ।२२,०७८/- | 92,048/- षे २२,०७८/- 
६६८९ दि.२१/०१/२०२१ 
(डिझेल) 

२१ |एम एच-०१- 
डीई- मधूबन ATES | TXZ20-99344 २७,२९२/- ।५३,५३८/- ।६,४६२/- | 20,¢30/- 
६६९१ दि.०२/०२/२०२१ 
(डिझेल) 

२२ | VA एच-०१- | URE Feat |S000939g ६६१/- _।८५,९७२/- शि ६६१/- 
डीई- अँड झेरॉक्स |दि.३१/१२/२०२० 
६७७६ 
(डिझेल) 

23 | VA एच-०१- 
डीई- मधूबन मोटर्स ॥॥)८2२०-१०३२४  । २२,७९४/-| ४१,६१९/- |१८,३८१/- |१,२८,४२३/- 
७४५९ दि.१४/०१/२०२१ 
(डिझेल) 

२४ TXZ20-90322 928,090 

दि.१४/०१/२०२१ 7: 

२५ | एम.एच ०१ ४३,७४७/- | ९१,६३६/- शि ४३,७४७/- 
सी.पी.७९३४ | Fess मोटर्स | TXZ20-99449 
(पेट्रोल) दि.०५/०२/२०२१ 

२६ |एम.एच ०१ ।प्रगती ३२८ ५९,९९५/- | १३,११८/- | ३६,८८२/- | २३,११३/- 
झेड.ए.३४५ |ऑटोमोबाईल्‌ दि.१८/०१/२०२१ 
(पेट्रोल) स 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-६०२१/प्र.क्र.२२/का.चार 


२७ | एम एच-०१- पारस स्टेश्वरी |5०००१३१४ १३०/- | ७३,४३८/- | ०.० १३०/- 
डीई- अँड झेरॉक्स |दि.३१/१२/२०२० 
६९२३ 
२८ एम एच-०१- |Cadell ऑटो | २३७५ १३०/- | ९४,१३७/- 7 9,303/- 
डीई- सर्विसेस दि.०४/०२/२०२१ 
६६८९ 
२९ 3 55/४४७ १,१७३/- 
दि.०४/०२/२०२१ 
३० |एम एच-०१- 
डीई- मधूबन मोटर्स |TXZ20-99240  ।५९,८३१/-| ८०,८३०/- - ५९,८३१/- 
६६९१ दि.१२/०२/२०२१ 
एकूण ५,५५,४६२/- 


२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद अ.क्र.३० येथील एकूण देयकाची रक्‍कम रु.१,०९,४३१/- यापैकी 
रु.४९,६००/- इतक्या रकमेची प्रतिपूर्ती विमा संचालनालयकडून देय होणार असल्याने सदर रक्‍कम वगळून 
उर्वरित रु. ५९,८३१/- फक्त इतक्या रकमेस मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. वरीलप्रमाणे संबंधित सेवापुरवठादारांची देयके अदा करण्यात यावीत. 
४. यानुषंगाने होणारा खर्च हा “मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (अनिवार्य), १०२ उच्च न्यायालये (09) 
(०१) न्यायाधीश (२०१४ ००६५) १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२०-२१ या वित्तिय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. प्रस्तुत आदेश हे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-१, उपविभाग २ मधील अ.क्र. १९, 
नियम ६९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१९१७४९४८३२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Yogesh Heeralal Ameta 


Yogesh om 

Heeralal Ameta : 
(योगेश आमेटा) 

विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


८0९051947033122354 
=Yogesh १९९००1 Ameta 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई. 
२. प्रबंधक (मूळ शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-६०२१/प्र.क्र.२२/का.चार 


३. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित सेवापुरवठादार (उच्च न्यायालय प्रशासना मार्फत). 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


